Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक १५ ] 

बुधवार , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे १ ९ , 

किंमत : रुपये ६२.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ १ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ - नपं- २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ व राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ६ मे , २०२२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( यापूढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) नुसार 
वाशिम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे मंगरूळपीर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . कक्ष - १३ 
अका ( नविशा ) / कावि - ९८-२०२२ , दिनांक ९ मार्च २०२२ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ च्या कलम १० ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करून मी , वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 

क्रमांक - कक्ष - १३ - अका ( नविशा ) - कावि- २८०-२०२२ – 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधिल कलम ९ ( २ ) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , नगर 
परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती यांनी केलेल्या जा . क्र . विआअ ( नपाप्र ) - न.प. निवडणूक- कावि- १०६-२०२२ , दिनांक ३ जुन २०२२ 
च्या आदेशान्वये त्यांनी मंगरूळपीर , नगर परिषदच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या एकूण सदस्यांची संख्या 

२१ 

( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवण्याच्या जागांची संख्या 

राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 

( अ ) अनुसूचित जाती करीता 

०२ 

( ब ) अनुसूचित जमाती करीता 

●● 

( १ ) 


अ - एक - अ -१ ( १५७३ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) 

स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियासाठी राखून ठेवण्याच्या जागांची संख्या धरून ) 

११ 

( ४ ) 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी २ ( अ ) ( ब ) ( क ) येथील जागा मध्ये ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या 
स्त्रियासाठी राखून ठेवण्याच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील . 

( अ ) अनुसूचित जाती करीता 

०१ 

( ब ) अनुसूचित जमाती करीता 

●● 

( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्व साधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद 

१० 

केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 

६ 

२. त्याअर्थी , आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र मुंबई यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक 
२२ फेब्रुवारी , २०२२ व राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२- प्र . क्र . ०२ - का -६ , दिनांक ६ मे , २०२२ व महाराष्ट्र 
नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , वाशिम 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या 
अनुसूची मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

प्रभागाचे नाव 

प्रभागाच्या सीमा 

प्रभाग क्रमांक , 
लोकसंख्या 

असल्यास 

प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर , पूर्व , दक्षिण , 
पश्चिम ) 

आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु . जाती / अनु . जमाती 
व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु . जमाती / 
स्त्रियांसाठी धरुन ) 
( ५ ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

उत्तर- नगर परिषद हद्दीने श्री . संतोष चव्हाण 

स्थळ : -लक्ष्मीविहार 
कॉलनी , नाथ नगरी , 
दुबे ले - आऊट , जि . प . 
हायस्कूल , कृषी 

( फौजी ) यांचे घर , नाथ नगरी ले - आऊट 
विठ्ठल मंदिर , कारंजा राज्यमार्ग ओलांडून 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुढे नगर 
परिषद ट्रेचिंग / घनकचरा व्यवस्थापन 
ग्राउंड पर्यंत . 

उत्पन्न बाजार समिती , 

गवळीपुरा , असावा 

जिनिंग , स्टेट बँक , हिंदू पूर्व- नगर परिषद ट्रेचिंग / घनकचरा व्यवस्थापन 

स्मशानभूमी , राठी 

जिनिंग , गवळीपुरा 

कब्रस्तान . 

ग्राउंड पासून नूरखाँ चे घर पुढे इकरा 
उर्दू शाळा डांबरीरस्ता ओलांडून कदरीशहा 
नदीम शहाचे घर ते पश्चिमेकडील तुकड्या 
बुद्धू कलरवाले पुढे दक्षिणेकडे गवळीपुरा 
कब्रस्तान ते पूर्वेकडे डांबरीरस्त्यापर्यंत 
पुढे गोकुळदास राठीचे घर रस्ता ओलांडून 
व्ही . डी . ओ . चौकापर्यंत . 

दक्षिण - व्ही . डी . ओ . चौकातील श्रीराम ठक 
यांचे सपना पान सेंटर ते जे . के . टेलरचे 
दुकान रस्ता ओलांडून पुष्पांजली कापड 
केंद्र , महालक्ष्मी जनरल स्टोअर्स पुढे 
असावा मेडिकल पर्यंत रस्ता ओलांडून 
असावा इलेक्ट्रिकल्स ते शितल हॉटेल 


२ 


प्रभाग क्र . १ 

एकूण लोकसंख्या 
२ ९ ४३ 

अनुसूचित जाती २४२ , 
अनुसूचित जमाती ५४ 


१ - अ 

१ - ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , 

अनुसूची- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

पर्यंत अकोला चौकापासून अकोला 
राज्यामार्गाने छत्रपती शिवाजी महाराज 
पुतळ्यापासून जिल्हा परिषद हायस्कूल 
ते शरद पाटीलचे घर , प्रताप बाबरेचे 
घर रस्ता ओलांडून जगन्नाथ उगलेचे 
घर पुढे कविराज वाईन बार , लक्ष्मीविहार 
कॉलनी दक्षिण - पश्चिम कोपरा व डी . 
पी . पर्यंत नगर परिषद हद्दीने . 

पश्चिम - नगर परिषद हद्दीपासून डी . पी . व 
लक्ष्मीविहार कॉलनी दक्षिण - पश्चिम 
कोप - यापासून श्री . नरेश मुंदडाचे घर व 
श्री . संतोष चव्हाण ( फौजी ) चे घर 
नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 

स्थळ : - वाल्मिक नगर , उत्तर - मदन रन्नु मुन्निवाले ते शे . जमिर शे . 

गवळीपुरा अंशतः भाग , 
सर्व्हे नं . २३६ वरील 
कब्रस्तान , दिवानपुरा 
रामसिंगवाडी , बिलाल 
नगर बिलाल मस्जिद , पूर्व 
न . प . उर्दू शाळा 
क्र . ३ , अमान उर्दू शाळा 
सर्व्हे नं . १४ . 

अमिरचे घर पुढे रस्ता ओलांडून 
मेहरुन्निसा शब्बीरशहा यांचे घर ते शेख 
आजाद शेख युसुफ यांचे घर पुढे नगर 
परिषद हद्दीपर्यंत सर्व्हे नं . १४ पर्यंत . 
सर्वे नं . १४ पासून अमान उर्दू हायस्कूल 
पर्यंत पुढे मुख्तार खान मकबूल खान 
नाला ओलांडून मो . अजहर मो . फय्याज 
यांचे घर रस्ता ओलांडून रशीदभाई 
घासवालेचे घर ते रेहानखान नूरखान 
रस्ता ओलांडून मालनबी अ . रज्जाकचे 
घर ते मुनबजाबी मो . निसार परवेज पूर्वेस 
शब्बीरभाई सौदागरचे घर ते अफसरखान 
तालेबान खानचे घर पुढे हजरत पी पनोली 
दर्गाह ते एजाज महंमद खानचे घर ते 
दिवानपुरा मस्जिदची जागा रस्ता ओलांडून 
जियाउल्लाखान मेहताबखानचे घर हैदरी 
चौक ते हकीम वकीलचे घर बिलाल 
मस्जिद रस्ता ओलांडून अहमदशहा महेमूद 
शहा यांचे घर पश्चिमेकडे त्र्यंबकराव 
साळवेचे घर ते द्वारकाबाई महाकाळचे 
घर रस्ता ओलांडून किसनराव जाधवचे 
घर ते गणेश मठे यांच्या घरामागील 
बाजू पर्यंत . 
दक्षिण - गणेश मठे यांचे घरामागील बाजू पासून 
अन्सार किराणा शॉप ते श्रीराम मेडिकल 
स्टोअर , पिंपळकर फेब्रीकेटर्स ते जय 
अंबे ज्वेलर्स पुढे बिरबलनाथ टी कॉर्नर , 
रस्ता ओलांडून वर्धमान ट्रेडलिक ते संघवी 
एन्टरप्राईजेस , पाटील बूट हाऊस ते 
काटकर यांचे देशी दारूचे दुकान . 


प्रभाग क्र . २ 

एकूण लोकसंख्या 

३० ९ ० , 

अनुसूचित जाती ४८ , 
अनुसूचित जमाती ११ 


२ - अ 

२- ब 


शके १ ९ ४४ 


( ५ ) 


३ 


४ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

पश्चिम -- काटकर यांचे देशी दारूचे 
दुकानाजवळील नाला ओलांडून वाल्मिकी 
नगर पुलाजवळील कल्याण मुलाराम 
सिरसियाचे घर ते मिलन क्रॉकरीज 
अमीनभाईचे दुकान , शरमत दिवान दर्गाह , 
मुस्लीम कब्रस्तान , योगेशसिंह गोविंदसिंह 
रघुवंशीचे शेत , रस्ता ओलांडून प्रविण 
इमरान मोहनरवालेचे घर ते बाबू रन्नु 
मुन्निवालेचे घर ते मदन नंदावालेचे 
घरापर्यंत . 

स्थळ : - दिवानपुरा , 
पीरबंगाली पीर प्यारे 

उत्तर - न . प . हद्दीलगत सर्व्हे नं . २४ पासून 
सर्व्हे २५ व ८७ नदीकाठा पर्यंत . 

पूर्व - 

न . प . हद्दीलगत नदीकाठाने सर्व्हे 
नं . ८७ पासून सर्व्हे नं . ८२ , ९ ३ , ९ ४ , 
९ ५ न . प . हद्दीपर्यंत . 

मिर्झा गामाबेग घर जवळील 
परिसर , चेहेलपुरा , 
बंगलेवाली मस्जिद , 
हजरतदादा ह्यात कलंदर 
दर्गाह , जामा मस्जिद , 
कलंदरिया उर्दू जुनिअर 
कॉलेज , दिवानपुरा मस्जिद 
मौलाना आझाद न . प . शाळा . 

दक्षिण- न . प . हद्दीलगत सर्व्हे नं . ९ ५ पासून 
रस्ता ओलांडून नाल्या लगतचे श्री . सुरेश 
श्रृंगारेचे किराणा दुकान , अब्दुल सलीम 
सब्जीवाले , खालेक कुरेशी यांचे घर ते 
सैय्यद सैदूचे घर , नाजीमचे घर ते 
बशिरोद्दिनचे डी . पी . जवळील घर कादर 
फुलारीचे घर ते अब्दुल खालील अब्दुल 
जलीलचे घर ते हरून ड्रायव्हरचे घर , 
विदर्भ ढेप एजन्सी ते हमीद किराणा 
दुकानापासून ते जकाउल्ला सौदागरचे 
किराणा दुकान रस्ता ओलांडून जामा 
मस्जिदचे गेट ते अब्दुल सत्तारचे किराणा 
दुकान अक्सा पान सेंटर ते परिवार 
मोबाईल शॉप , ते तयबा कलेक्शन पर्यंत , 
तयबा कलेक्शन ते जामा मस्जिदचे मागील 
बाजूने गल्ली ओलांडून दर्गाहचा मागचा 
भाग , दर्गाहच्या मागच्या बाजूने रस्ता 
ओलांडून रियासतअली खानचे घर , 
इरफान हुसेनचे घर अब्दुल हमीद 
शिक्षकचे घर ते अब्दुल रहीम शिक्षकचे 
घर , अब्दुल रहीम शिक्षकाच्या घरापासून 
लियाकत अली खान चे घर , शेख मोबीन 
अगरबत्तीवाले यांचे जनरल स्टोअर , अ . 

रऊफ यांचे घरापर्यंत अ . रऊफ यांचे 

$ 

घरापासून रस्ता ओलांडून दिवानपुरा 
मस्जिद , रस्ता ओलांडून मिर्झा हरून बेगचे 
घर ते मिर्झा फईम बेगचे घरापर्यंत युनुसखाँ 
घरापासून अ . नजीरचे घरापर्यंत , मोबीन 
सब्जीवाले यांचे घरापासून ते शाकीर 
अ . रज्जाकचे घरापर्यंत . 


प्रभाग क्र . ३ 

एकूण लोकसंख्या 

२८३७ , 

अनुसूचित जाती -१८ , 
अनुसूचित जमाती - 00 


३ - अ 

३ ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , 

अनुसूची- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

पश्चिम – शाकीर अ . रज्जाकचे घरापासून उत्तरेस 
नाला ओलांडून मोहम्मद शब्बीर शेख 
अन्वरचे घर ते अब्दुल वाजीद अब्दुल 
रहीम यांचे घर पुढे रस्ता ओलांडून 
सखावत खाँ शिक्षकाचे घर , रहेमान खा 
चे घर ते मो . इमरानचे घरापर्यंत पुढे 
सर्व्हे नं . १ , २३५ , १३ , १२ व सर्व्हे नं . 
२४ न . प . हद्दीपर्यंत . 

} 

स्थळ : -कसाबपुरा , पूर्ण 
टेकडीपुरा पूर्ण , बढाईपुरा 

उत्तर - शेख अनिस शेख बिबन कुरेशी यांचे घर 
शेत सर्व्हे नं . ९ ५ . 

पूर्ण , माळीपुरा पूर्ण . 

पूर्व– 

कसाबपुरा , अरुणावती नदी ते सैययद 
फिदा कुरेशी ते हुसेन शहा यांचे घर , 
मोठ्यानाल्याजवळ बढाईपुरा , रियाजखान 
यांचे घर ते जफर मिस्त्री यांचे घर ते 
शफिकभाई किराणावाले यांचे घर ते 
अनिस शहा यांचे घर ते शांताबाई मानेकर 
यांचे दुकान , माळीपुरा ते अरुणावती नदी 
सुधीर मांडवगडे यांचे घर ते राजू मांडवगडे 
यांचा गोठा . 

दक्षिण - दर्गाह चौक ते टेकडीपुरा रस्ता मोहम्मद 
तौफिक यांचे किराणा दुकान ते खालेक 
बाबू कुरेशी यांच्या घराजवळील खुली 
जागा अतिकउल रहेमान कुरेशी सर यांच्या 
घराजवळील खुली जागा ते रहीम सौदागर 
यांचे घर . 

पश्चिम - महम्मद रफिक कुरेशी यांचे घर , स्वाशीन 
रोड ते करीम कुरेशी यांचे घर ते मोबीन 
कुरेशी मास्तर ते आयुब पानवाले ते शकील 
मास्तर ते परवेज कोचिंग सेंटर ते सलीम 
सौदागर यांचे स्वस्त धान्य दुकान ते 
रशीद फुलारी यांचे घर ते रफिक 
भंगारवाले ते वाडेकर यांची खुली जागा 
अतिकउर रहेमान कुरेशी सर यांचे घर 
ते रशीद ड्रायव्हर यांचे घर ते बुढा कुरेशी 
यांचे घर ते वाहेद बाबू कुरेशी यांचे घर 
व मोठा नाला . 

उत्तर - सुभाष चौक मेडिकल 

पासून , मोहम्मद 
शफी यांचे घरापासून , गझनफर खाँ ते 
कादरखान ते लियाकत खान राहत 
मेडिकल ते सुभाष चौक मेडिकल . 
विजय भोजने यांचे घरापासून ते मीरखा 
यांचे घर नासीर खाँ घर ते इडीयल 
इलेक्ट्रिकल ते विजय भोजने . 


प्रभाग क्र . ४ 

एकूण लोकसंख्या 

२६६३ 

अनुसूचित जाती -५७ , 
अनुसूचित जमाती - 00 

प्रभाग क्र . ५ 

एकूण लोकसंख्या 

२८८५ 

अनुसूचित जाती -00 , 
अनुसूचित जमाती -०० 

अ.- एक - अ -२ ( १५७३ ) . 


४ - अ 

४- ब 


५ - अ 
५- ब 


स्थळ : - सुभाष चौक 
परिसर , दिवानपुरा , हैदरी 
चौक , दर्गाह चौक परिसर , 
राजस्थानी चौक , महावीर 
चौक , काजीपुरा , 
मणियारपुरा , गावठाणचा 
काही भाग 


पूर्व 


शके १ ९ ४४ 


( ५ ) 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

दक्षिण - बाहेती मेडिकल ते धूत किराणा ते 
राजस्थानी व महावीर चौक ते बबुभाई 
ज्वारीवाले यांचे घरापर्यंत ते काजी साहेब 
ते छल्लानी यांचे घरापर्यंत महावीर चौक 
बाहेती मेडिकल ते मणियारपुरा पठाणपुरा 
मार्ग केशवलाल यांचे दुकान ते राजस्थानी 
चौक . 

पश्चिम - दर्गाह चौक सब्बीर क्लॉथ स्टोअर ते 
जमीलखान यांच्या घरापासून ते 
सुभाष राऊत ते राजू घोडे , जहीर 
conductor पाताळेश्वर मंदिर ते फारुखी 
मास्तर यांचे घर जाफर मास्टर यांचे 
घर महेबूब सुबानी घर ते सारडा क्लॉथ 
स्टोअर ते दर्गाह चौक . 

स्थळ : - न . प . उर्दू शाळा , उत्तर- नाटकर लाईनमनचे घरापासून पुढे 

विठ्ठल मंदिर बालाजी 

मंदिर , दिगंबर जैन मंदिर , 

नावंदरवाडी , जुने न . प . 
कार्यालय , हाफिजपुरा , 
काजीपुरा , पाताळेश्वर मंदिर , 
देशपांडे यांचा वाडा , 
कल्याणी चौक मधील वाडा . 

पूर्व 

राजस्थानी चौकातील श्री . मोयाल यांचे 
घर पुढे महावीर चौकातील किर्ती टेलर 
दुकान पुढे न . प . कोंडवाडा जुनी जिल्हा 
परिषद शाळा दिगंबर जैन मंदिर पुढे 
अकबर मिस्त्रीचे घरापर्यंत पुढे नावंदरवाडी . 
नदी रस्त्याने सर्व्हे नं . १४ ९ , १५० , १५२ , 
१५३ , १५४ व पुढे पुसद राज्य मार्गापर्यंत . 
दक्षिण - पुसद राज्यमार्गाने सर्व्हे नं . १५४ पुढे 
उत्तरेकडील रस्त्याने पुल व नाल्याचे 
काठाने पश्चिमेकडील सर्व्हे नं . १६५ 
न . प . हद्दीपर्यंत . 

पश्चिम- सर्व्हे नं . १६५ पासून उत्तरेकडील 
जाणा - या गल्लीने अब्दुल खालिक शेख 
गणी व मोहम्मद खा . अजीज खा . घर 
रस्ता ओलांडून जियाउद्दीन यांचे घर पुढे 
गुलाम मोहम्मद घर पुढे प्रल्हाद मात्रेच्या 
घरापासून देशपांडे यांचा वाडा पुढे 
पाताळेश्वर मंदिर खपली सरचे घर पुढे 
मतेचे घर समोर सुरेशपंत विटकरेचे घर 
पुढे जहागिरदार यांचे शंकरलाल लोहिया 
यांचे घर व पार्डीकरचे घर ते नाटकर 
लाईनमनचे घरापर्यंत . 

स्थळ : - नाथ मंदीर , सुभाष उत्तर - सईंदखा इनामदार यांचे हॉटेल रस्ता 

चौक , पोलीस चौकी , दत्त 
मंदिर , बालाजी मंदिर , 
गणेश मंदिर , शिवाजी नगर , 
धनगर पुरा , सुपर कॉलोनी , 

ओलांडून गव्हुले कॉम्पलेक्स समोर 
गेन्दुलालजी रावपलाई सर चे घर ते 
रमेश रावपलाई प्रकाशसिंह रघुवंशी पुढे 
राजेश किराणा प्रतापसिंह बाबरे यांचे 


प्रभाग क्र . ६ 

एकूण लोकसंख्या 
३१८ ९ 

अनुसूचित जाती -५६ , 
अनुसूचित जमाती - 00 

प्रभाग क्र . ७ 

एकूण लोकसंख्या 

२ ९ ८५ 

अनुसूचित जाती - १३० , 
अनुसूचित जमाती - २२ 


६ - अ 

६ - ब 


७ - अ 

७ - ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , 

अनुसूची- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

घर ते नाथ मंदरी रस्ता ओलांडून देविसिंह 
रघुवंशी यांचे घर ते रामकुवार रघुवंशी 
चे घर रस्ता ओलांडून काळा मारोती 
मंदीर ते राजू बनचरे चे घर रस्ता ओलांडून 
मिसाळ यांचे घर ते सुभाष चौक रस्ता 
ओलांडून मिसाळ यांचे घर ते सुभाष 
चौक रस्ता ओलांडून सईंदखा इनामदार 
यांचे घर ते रमेश वर्मा , प्रकाश बाहेतीचे 
घर . 

पूर्व- रमेश वर्मा , प्रकाश बाहेती पुढे गल्लीने 

महामुने घर ते गोविंदराम बाहेती चे घर 
रस्ता ओलांडून श्रीपाद जहागीरदार . 
दक्षिण- सर्व्हे नं . १८२ , १८३ व १८४ पर्यंत 
पश्चिम- सर्व्हे नं . १८४ पासून सर्व्हे नं . १८५ , 

१८७ , पुसद राज्यमार्ग ओलांडून सर्व्हे 
नं . २०७ , २०६ व झोलेबाबा टिंबर मार्ट 
रस्ता ओलांडून नरेश गोतरकर मटन 
शॉप ते पोहेकर पीठ गिरणी व नाल्याचे 
काठाने जुने बालाजी टॉकीज समोर कर्पेचे 
घर ते श्री . विरेन्द्रसिंह ठाकूर यांचा गोठा 
रस्ता ओलांडून श्री . विरेन्द्रसिंह ठाकूर 
यांचे घर ते राजू गिरधर यांचे घर रस्ता 
ते 
ओलांडून समोर वसंत इलेक्ट्रिकल्स 
दुकान ते मिसाळ स्टील होम रमजान 
ते 
शहाचे घर ते सईदखा इब्राहिम इनामदार 
यांचे हॉटेल . 

विजय देविसिंग राठोड यांचे घरापासून 
मा . सुभाष ठाकरे यांचे घर ते अकोला 
चौक , जनता बँक ते देविसिंग रघुवंशी 
यांचे दुकान . 

महेंद्रसिंह रजोदिया यांचे घर ते बलवंतसिंह 
रघुवंशी ते योगेशसिंह रघुवंशी , पोस्ट 
ऑफिस परिसर . 

दक्षिण- पोस्ट ऑफिस परिसर पासून शेत सर्वे 
नं . २१७/२ ते बुलढाणा अर्बन बँक ते 
तहसिल रेस्ट हाऊस , जांब रोड , महात्मा 
फुले चौक . 

पश्चिम – महात्मा फुले चौक नामदेव होनाजी चव्हाण 
ते विविक मुरलीधर नाकाडे यांचे घर ते 
बबलू गावंडे यांचे घर ते विजय देविसिंग 
राठोड घरापर्यंत . 


प्रभाग क्र . 

८ 

एकूण लोकसंख्या 

२ ९ ४१ 

अनुसूचित जाती -७७५ , 
अनुसूचित जमाती - ८० 


८ - अ 

८- ब 


उत्तर 

स्थळ : - बाबरे ले - आऊट , 
गणेश मंदीर , श्रीराम नगर , 
क्रीडा संकुल , नगरपरिषद 
इमारत , जनता बँक , पोस्ट 
ऑफिस , तहसिल कार्यालय , पूर्व 
कोर्ट , पाणी पुरवठा टाकी , 

भाऊ नगर , संभाजी नगर , 

संजिवनी गृह निर्माण 
सोसायटी . 


शके १ ९ ४४ 


( ५ ) 


८ - अ 

अनुसूचित जाती 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

स्थळ : -खरेदी - विक्री संघ , उत्तर- खरेदी - विक्री संघ ते किशोर इंगले 

किशोर इंगळेचे घर , जिओ 
टॉवर , महात्मा फुले चौक , 
जवाहर गृहनिर्माण संस्था , 
ग्रामीण रुग्णालय , 
डॉ . आंबेडकर चौक पोलीस 
स्टेशन , न . प . मराठी शाळा 
क्र . २ , शहीद भगतसिंग 
चौक , राजधानी गेस्ट 
हाऊस , बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
आठवडी बाजार , शनेश्वर पूर्व 
देवस्थान बी . एस . एन . एल 
कार्यालय , वडरपुरा 

दक्षिणेस राम महाकाळ , गोविंद जनरल 
स्टोअर रस्ता ओलांडून नितीन सावजी 
ते महात्मा फुले चौक जवाहर गृहनिर्माण 
संस्था शंकर लोहियाचे खुले प्लॉट रस्ता 
ओलांडून होमगार्डचे खुले मैदान , 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक रस्ता 
ओलांडून पोलीस स्टेशन ते न . प . मराठी 
शाळा क्र . २ , रस्ता ओलांडून शहीद 
भगतसिंग चौक पुढे बँक ऑफ महाराष्ट्र 
पर्यंत . 

मंगलधाम , गजानन महाराज 

मंदिर , हुडको कॉलनी , बस दक्षिण 
स्थानक , सांस्कृतिक भवन , 
घुले ले - आऊट , हरिकृपा 
सोसायटी , संजय गृहनिर्माण 
संस्था , विवेकानंद गृहनिर्माण 
संस्था , बायपास रोड . 

बँक ऑफ महाराष्ट्र ते अनंत नागलकरचे 
दुकान रस्ता ओलांडून देशीदारूचे दुकान 
ते गोतरकरचे घर रस्ता ओलांडून आठवडी 
बाजारातील मटन मार्केटचे नाल्यापर्यंत . 
आठवडी बाजारातील मटन मार्केटचे 
मागील नाल्यापासून ठाकूर सरांचे 
शेताजवळील मानोरा राज्यामार्गाचे 
पुलापर्यंत , पुढे उत्तरेकडील सुफी 
कॉम्प्लेक्स पर्यंत पश्चिमेकडील 
रस्ता ओलांडून तलाव परिसर , शनेश्वर 
देवस्थान दक्षिणेकडील रस्ता ओलांडून 
विर भगतसिंग व्यायाम शाहा ते अभय 
सरजोशीचे घर पुढे मधुसूदन मुडाचे घर 
ते बालाजी विछायत केंद्र ते रंजना बोंतेचे 
घर उत्तरेकडे रस्ता ओलांडून बी . एस . 
एन . एल . कार्यालय संजय राठोडचे घर 
ते प्रभाकर जामकरचे घर पुढे रस्ता 
ओलांडून गयाबाई सोनोनेचे घर ते वरुड 
रस्त्यालगत वसंतराव नाईक चौक पर्यंत 
रस्ता ओलांडून नंदकिशेर गोरे सरचे 
घरामागील सर्व्हे नं . २१ ९ मधील खुले 
मैदान पुढे बस स्थानक ते शासकीय 
तंत्रनिकेतन पर्यंत रस्ता ओलांडून 
सांस्कृतिक कला भवन ते चंद्रकांत 
पाकधनेचे घरापर्यंत , माधव महाकाळ 
रामेश्वर राठोडचे घर वसंत गावंडेचे 
ले - आउट मधील एकनाथ राठोडचे घर 
वसंत गावंडेचे ले - आऊट मधील एकनाथ 
राठोडचे घर संजय गोतरकरचे घर 
मंगला बुरेचे घर ते घुले ले - आऊट मधील 
रेखा मोतीराम टोपलेचे घरापर्यंत . 

पश्चिम - घुले ले - आऊट मधील रेखा मोतीराम 
टोपलेचे घरासमोरील रस्ता ओलांडून चेतन 
पवारचे घर पुढे आत्माराम चव्हाणचे घर 
पुढे मनोहर वाडेकरचे घरापर्यंत समोरील 
रस्ता ओलांडून हरिकृपा सोसायटी मधील 
बाळासाहेब महाकाळचे घर पुढे तुकाराम 


८ 

प्रभाग क्र . ९ 

एकूण लोकसंख्या 

२ ९ १ ९ 

अनुसूचित जाती- ४ ९ ७ 
अनुसूचित जमाती 

१ ९९ 


९ - अ 

९ - ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुन ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , 

अनुसूची- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

येवलेचे घर रस्ता ओलांडून भारत मनवरचे 
घरापर्यंत ते नरेश पिंपलवाचे घर रस्ता 
ओलांडून रितेश रघुवंशीचे घर पुढे मेघा 
वाघमारेचे यांचे जिओ टॉवर रस्ता ओलांडून 
अनिल भंसालीचे घर ते नितीन हिवसेचे 
घर पुढे रस्ता ओलांडून गोविंद जनरल 
स्टोअर ते परशुराम चौकातील राम 
महाकाळचे घर ते किशोर इंगळेचे घर 
पुढे खरेदी विक्री संघापर्यंत . 

प्रभाग क्र . १० 

स्थळ : - यशवंतराव चव्हाण उत्तर - वाशिम राज्य मार्गावरील जाधव हेअर 

एकूण लोकसंख्या 

४५३१ 

अनुसूचित जाती -१४८ ९ 
अनुसूचित जमाती 

१८६ 

शैक्षणिक संकुल , नाथ 
विद्यालय , अशोकनगर , 
मंगलधाम , संतोषीमाता 
मंदिरामागील वसाहत , संत 
गाडगेबाबा विद्यालय , अविनाश 
विद्यालय , छत्रपती शिवाजी 
महाराज पुतळा परिसर , तुबा 
हॉस्पिटल , अजमेरा वेल्डिंग 
वर्क्स , वसंतराव नाईक चौक , 
फुलारे कॉम्प्लेक्स , शंकर 
जळंबे ले - आऊट , पार्वताबाई 
नाईक कन्या शाळा , अभ्यास 
कॉन्वेंट , कान्होबा बहुउद्देशीय 
शिक्षण संस्था . 

पूर्व 

सलून ते शिवकृपा रिवाईडिंग , रघुनाथ 
पठाडेचे घर ते मुकेश पठाडेचे घर पुढे 
सज्जनसिंग येसा पवार वरुड रोड 
ओलांडून महादेव इंगळेची पीठ गिरणी 
ते सुभाष झंझाडचे घर नाल्या जवळील 
रस्ता ओलांडून गजानन धामनेचे घर ते 
फुलारे कॉम्प्लेक्स रस्ता ओलांडून दशरथ 
बेलखेडे ( तलाठी ) चे घर पुढे श्रीपाद 
जहागिरदारचे घर ते विश्वशांती गृहनिर्माण 
संस्था रस्ता ओलांडून मो . ताहेर 
मो . याकुबचे घर ते डॉ . जामईचा 
दवाखाना , अशा बिकानेर पर्यंत . 
आशा बिकानेर ते मिर्झा हार्डवेअर , अजमेर 
वेल्डिंग वर्क्स पुढे तुबा हॉस्पिटल , मानोरा 
राष्ट्रीय महामार्ग नाला ओलांडून अब्दुल 
रहीम यांचे सर्व्हिस सेंटर ते मानोरा राष्ट्रीय 
मार्गाने सर्व्हे नं . २०७ पुढे दक्षिणेकडील 
हिंदू स्मशानभूमी मार्गाने उमेश लांडे यांचे 
शेत सर्व्हे नं . २४१ पुढे वरुड रस्त्याने 
नगर परिषद हद्दी पर्यंत सर्व्हे नं . १ ९ ४ . 
दक्षिण- वरुड रस्त्याने नगर परिषद हद्दीपासून 
सर्व्हे नं . १ ९ ४ पासून सर्व्हे नं . १ ९ ५ 
रस्ता ओलांडून सर्व्हे नं . १ ९ ६ पुढे यशंतराव 
चव्हाण परिसराचे पाठीमागील बाजूने न.प. 
हद्दीपर्यंत सर्व्हे नं . १ ९ ७ 

पश्चिम – यशंतराव चव्हाण विद्यालय परीसरापासून 
नंदलाल मनवरचे घर पुढे मनोहर भडचे 
घर ते काळे ले - आऊट ते यशवंतराव 
शैक्षणिक संकुल पर्यंत रस्ता ओलांडून 
नाथ विद्यालय पुढे माऊली मोटर्स ते 
जरीनाबी शेख हमीद यांचे कटलरीचे 
दुकान रस्ता ओलांडून सुनंदा कांबळेचे 
घर ते नाला ओलांडून शिवकृपा सर्व्हिसिंग 
सेंटर ते जाधव हेअर सलून पर्यंत . 


वाशिम : 
दिनांक ६ जून २०२२ . 

अ.- एक - अ -३ ( १५७३ ) . 


१० - अ 

१० - ब 


शके १ ९ ४४ 


( ५ ) 


१० - अ 

अनुसूचित जाती 


शमुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) . 
जिल्हाधिकारी , 

वाशिम . 


९ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ २ . 

BY COLLECTOR 

In exercise of the powers conferred on him by Order No. SEC - NP - 2022 - C.R.06 - Desk - 06 , dated 22-02-2022 , 
& Order No. SEC - NP - 2022 - C.R.06 - Desk - 06 , dated 06-05-2022 of the Secretary , State Election 
Commissioner , Maharashtra , the draft order , fixing the number of seats to be elected and extent of 
wards in to which the said Nagar Parishad area of Nagar Parishad , Mangrulpir is to be divided and wards 
reserved for Scheduled caste , Scheduled Tribes , as the case may be , as shown in the Schedule to the 
Order draft order bearings No. Desk - 13 - AK ( ADS ) -WS - 98-2022 , Dt . 09-03-2022 was published as required 
by the provision to sub - section ( 1 ) of section 10 of Maharashtra Municipal Council , Nagar Parishad and 
Industrial Townships Act , 1965 for information of residents of Mangrulpir , Nagar Parishad . 

After carefully considering the objections received by me in respect of the said draft order , I , the 
Collector of Washim District in exercise of powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of Section 10 of the 
said Act , hereby make the following order namely. 

ORDER 

No. Desk - 13 - AK ( ADS ) -WS - 280-2022. 

1. Whereas , the Regional Director of Municipal Administration , And Divisional Commissioner , 
Amravati by his Order No. RDMA - NP - Election - WS - 106-2022 , dated 03-06-2022 issued under sub - section 
( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 has fixed for the Mangrulpir Nagar Parishad , the number of Councillors to be elected and the 
number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , as shown below : 

( 1 ) The number of Councillors to be elected 

21 

( 2 ) The number of seats to be reserved- 

( a ) For the Scheduled Castes 

02 

( b ) For the Scheduled Tribes 

00 

11 

( 3 ) The total number of seats reserved for Women 
( including the number of seats reserved for women 

belonging to the Scheduled Castes , 

Scheduled Tribes ) . 

( 4 ) Out of seats at Sr. No. 3 , the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes from amongst the seats reserved 
for Scheduled Castes , Scheduled Tribes as shown in 
item at Sr. No. 2 ( a ) , ( b ) respectively are as under : 
( a ) For the Scheduled Castes 

01 
00 

( b ) For the Scheduled Tribes 

10 

( 5 ) Number of seats reserved for Women as General category 
( Number of seats at Sr. No. 3 minus number of seats at 
Sr. No. 4 ) . 

2. NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC - NP - 2022 - C.R.06 
Desk - 06 , dated 22-02-2022 and Order No. SEC - NP - 2022 - C.R. - 06 - Desk - 06 , Dated 06-05-2022 , of State 
Election Commissioner , Maharashtra Mumbai read with sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Council , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965. I , the Collector of Washim 
District hereby , fix the number and extent of the wards into which the said Nagar Parishad area shall be 
divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , as the case may be , as shown in the Schedule . 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

99 

3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately 
following the date of this Order. 

SCHEDULE 

Boundary of the ward 

Ward 
Number 

Name 
of the 

Discription of 
Boundary of 

Reservation 
Category SC , 

Ward 

the ward 

ST , BCC , Women 

No , if 

any 

in SC , ST , BCC 
Category 
( 5 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

1 Population 

1 - A 

Location : Laxmi North Nagarparishad Boundary 

1 - B 

Vihar Colony , 

Total 2943 
SC - 242 

ST - 54 

Nath Nagari , 
Dubey Layout , 
Z. P. High 
School , Krishi 
Utpann Bajar 
Samiti , 
Gawalipura , 
Asava 

Jinning , State 
Bank , Hindu 
Smashanbhumi , 
Rathi 

Shri Santosh Chavan's 
( Fauji's house , Nath Nagari 
Layout Vitthal Mandir , 
across karanja State High 
way to Krishi Utapnn Bajar 
Samiti upto to Nagar 
Parishad Trenching / Solid 
Waste Management Ground . 
From Nagar Parishad 
Trenching Ground to 
Noorkhan Samsherkhan's 
house , next to Ikra udru 
School , Crossing Dambar 
Road , Kadirshah Nadeem 
Shah's house to the West 
Tukdya Budhhu Kalarwale to 
Gawalipura Karasthan to the 
east , Gokuldas Road crossing 
road upto VDO Chowk . 

South : V.D.O. Chowk Shriram Thak's 
Sapna Pan to JK Taylor's 
shop accorss the road , 
Pushpanjali Cloth Center , 
Next to Mahalakshmi Gen 
eral Stores to Asawa Medical , 
Asawa Electricals to Shital 
Hotel , Akola Chowk to Akola 
State Highway from 
Chhatrapati Shivaji Maharaj 
Statue to Zilla Parishad High 
School to Sharad Patil House 
Across the road the Pratap 
Babare's house , next to 
Jagannath Ugle's house to 
Kaviraj Wine Bar , 
Laxmivihar Colony South 
West Corner and D.P. Up to 
the City Council boundary . 

West : From boundary of Council to 
DP and Laxmi Vihar Colony 
South West Corner to Naresh 
Mundada House , Next 
Santosh Chavhan's ( Fauji ) 

House to Council Boundary . 


East : 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

2 Population 

2 - A 

North 

Total 3090 

2 - B 

SC - 48 

Madan Rannu Munniwale to 
she Jamir Sheikh Amir's 
house across the road from 
Mehrunnisa Shabbir Shah's 
house to Sheikh Azad 
Sheikh Yusuf's house next to 
Municipal Council boundary 
Sruvey No. 14 . 

ST - 11 

Location : 
Valmik Nagar , 
Gawalipura 
partial part , 
Kabrashthan 
on Survey No. 
236 , 
Diwanpura 
Ramsingwadi , 
Bilal Nagar , 
Bilal Masjid , 
N. P. Urdu 
School No. 3 . 
Aman Urdu 
School Survey 
No. 14 

From Survey No. 14 to Aman 
Urdu High School , to 
Mukhtar Khan Maqbool 
Khan crossing Nala Azhar Mo. 
Fayyaz's houe across the road 
from Rashidbhai Ghaswale's 
house to Rehankhan 
Noorkhan across the road 
Malanbi A. Razzad's house to 
Munjabaji Mo. Nisar Parvez 
East Shabbirbhai Saudagar's 
house to Afsarkhan Taleban 
Khan's house . 

South From the back of Ganesh 
Mathe's house Ansar Kirana 
Shop to Shriram Medical 
Store , Pimpalkar Fabricators 
to Jay Ambe Jewelers next to 
Birbalnath Tea Corner , 
across the road from 
Vardhman Tradelink to 
Sanghvi Enterprises , Patil 
Boot House to Katkar Desi 
Liquior Shop . 

West Katkar's desi liquor shop nala 

crossing bridge near to 
Kalyan Mularam Sirsia's 
house in Valmiki Nagar to 
Milan Crockery Aminbhai's 
shop , Sharmat Diwan 
Dargah , Muslim Kabrasthan , 
Yogeshsinh Govindsinh 
Raghuvanshi's farm , Pravin 
Imran Mohanawale's house 
across raod to Babu Rannu 
Munnivale House to Madan 
Nandawale House . 

North N. P. Boundary from Survey 

No. 24 to Survey 25 and 87 
river banks . 

East : 

N. P. Survey No. 87 from Sur 
vey No. 82 , 93 , 94 , 95 N. P. To 
Council Boundary . 

South - 

From Council Boundary in 
Survey No. 95 , crossing Road , 
Beside Nala , Shri Suresh 
Shungare Kirana Shop , Abdul 


3 Population 

Total 2837 

SC - 18 

ST - 00 


3 - B 

3 - A Location : 
Diwanpura , 
Peerbangali 
Peer Pyare 
Mirza 
Gamabeg 
Home , 
Chehelpura , 
Banglewali 
Masjid , 


East : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

Hazratdada 

Hyatt 

Kalandar 
Dargah , Jama 
Masjid , 
Kalandaria 
urdu Junior 

College , 
Diwanpura 
Masjid 
Maulana Azad 
N. P. School 

Salim Sabjiwale , Khalek 
Kureshi House to Saiyyad 
Saidu House , Najim House to 
Bashiroddin , Kadar Fulari 
House Near to D. P. to Abdul 
Khalil Abdul Jalil House to 
Harun Driver's House , From 
Vidarbha Dhep Agency to 
Hamid Kirana Dukan to 
Jakaulla Saudagar Kirana 
Dukan across the road to 
Jama Masjid Gate to Abdul 
Sattar's Kirana Dukan Axa 
Pan Center to Parivar Mobile 
Shop to Tayba Collection , 
Tayba Collection to Jama 
Masjid , Across the road at the 
back of the Dargah Riasat Ali 
Khan's house , Irfan 
Hussain's house Abdul 
Hameed Shiksak's house to 
Abdul Rahim Shikshak's 
house , Liaquat Ali Khan's 
house from Abdul Rahim 
Shikshak's house , Sheikh 
Mobin Agarbattiwale's gen 
eral store , To A. Rauf's 
house , From A. Rauf's 
house across the road to 
Diwanpura Masjid , across 
the road from Mirza Harun 
Beg's house to Mirza Faim 
Beg's house from Yunus 
Kha's house to A. Nazir's 
house , from Mobin 
Sabjiwale's house to Shakir 
A. To Razzak's house . 

West : Shakir A. Razzaq's house 
across the Nala to the north , 
from Mohammad Shabbir 
Sheikh Anwar's house to 
Abdul Wajid Abdul Rahim's 
house across the road to 
Sakhawat Khan teacher's 
house , Rehman Khan's 
house to Mo. Imran House to 
Survey No. 1 , 235 , 13 , 12 and 
Survey No. 24 N. P. To Coun 
cil Boundary . 

North Sheikh Anis Sheikh Biban 
Farm 
Qureshi's House 
Survey No. 95 . 

East : Kasabpura , Arunavati river 

to Syed Fida Qureshi to 
Hussain Shah's house , 
Badhaipura near Mothyanala , 
Riaz Khan's house to Zafar 
Mistry's house to Shafiqbhai 


4 Population 

Total 2663 
SC - 57 

ST - 00 

अ.- एक - अ -४ ( १५७३ ) . 


4 - A Location : 

4 - B 


Kasabpura 
complete , 

Tekdipura 

complete , 

Badhaipura 

complete , 

Malipura 

complete 


93 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

Kiranawale's house to Anis 
Shah's house to Shantabai 
Manekar's shop , Malipura to 
Arunavati river to Sudhir 
Mandvagade's house to Raju 
Mandvagade's House . 

- 

South Dargah Chowk to Tekdipura 
Road Mohammed Tawfiq's 
Grocery Store to Open Space 
Near Khalek Babu Qureshi's 
House to Open space near 
Atiqul Rahman Qureshi Sir's 
house to Rahim Saudagar's 
house . 

West : Mohammed Rafiq Qureshi's 

house , Swashin Road to 
Karim Qureshi's house to 
Mobin Qureshi Master to 
Ayub Panwale to Shakeel 
Master to Parvez Coaching 
Center to Salim Saudagar's 
Swast Dhanya Dukan to 
Rashid Fulari's House to 
Rafiq Bhangarwale to 
Wadekar's Open Space 
Atikur Rahman Qureshi Sir's 
House to Rashid Driver's 

House to Budha Qureshi's 
House to Waheed Babu 
Qureshi's House . 

5 Population 

North From Subhash Chowk Medi 

Total 2885 
SC - 00 

cal , From Mohammad Shafi's 
House , From Ghazanfar 
Khan To Kadarkhan To 
Liaquat Khan Rahat Medical 
To Subhash Chowk Medical . 

ST - 00 

East : 

From Vijay Bhojne's house to 
Mirkhan's house Nasir 
Khan's house to Ideal Electri 
cal to Vijay Bhojne . 

South From Baheti Medical to Dhoot 

Kirana to Rajasthani and 

Mahavir Chowk to Babubhai 

Jwariwale's house to kazi 
Saheb to Chhallani's house 
Mahavir Chowk Baheti Medi 
cal to Maniyarpura 
Pathanpura Marg Keshavlal's 
shop to Rajasthani Chowk . 

West : Dargah Chowk From Sabbir 
Cloth Store to Jamil Khan's 
House to Subhash Raut to 
Raju Ghode , Zaheer conduc 
tor Pateshwar Mandir to 
Farooqi Master's house Jafar 


98 


5 - B 

5 - A Location : 
Subhash 
Chowk Area , 

Diwanpura , 

Haidari 

Chowk , 

Dargah 

Chowk Area , 

Rajsthani 

Chowk , 

Mahavir 

Chowk 

Kazipura , 

Maniyarpura , 

Some Part of 

Gaothan 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

Master's house to Mahboob 
Subani Ghar to Sarda Cloth 

Store to Dargah Chowk . 

6 Population 

6 - A Location : N. P. 

Urdu School , 

6 - B 

Total 3189 
SC - 56 

Vitthal 

Temple , 

ST - 00 

Balaji 
Temple , 

North From the house of Natkar 
Shri 
Lineman , next to 
Moyal's house next to Kirti 
Taylor shop at Mahavir 
Chowk next to N. P. Kondwada 
Old Zilla Parishad School 
Digambar Jain Temple Next 
to Akbar Mistry's house 
Navanderwadi . 

Digambar 

Jain Temple , 

Navanderwadi , 

East : 

Old N. P. 
Office , 
Hafizpura , 

River Road Survey No. 149 , 
150 , 152 , 153 , 154 and fur 
ther to Pusad State Highway . 

Kazipura , 

South : - Survey No. 154 by Pusad State 

Pataleshwar 

Highway to North Sided Road 

Temple , 

Deshpande's 

Bridge to Bank of Nala to 
West Sided Sarvey No. 165 to 
Council Boundary . 

Mansion 

( Wada ) , 

Mansion 

West From Survey No. 165 to the 

( Wada ) at 

Kalyani 
Chowk 

north lane Abdul Khalik 
Sheikh Gani and 
Mohammad Kha . House to 
Aziz Ziauddin's house across 
the road to Ghulam 
Mohammad's house next to 
Pralhad Matre's house 
Deshpande's house next to 
Pataleshwar temple Khapali's 
house to in front of Mate's 
house , Sureshpant Vitkare's 
house , next to Jahagirdar's 
house , Shankarlal Lohia's 
house and Pardikar's house 
to Natkar Lineman's house . 

7 - A Location : Nath North Saindkha Inamdar's Hotel 

7 - B 

Mandir , 
Subhash 

Chowk , Police 
Chowki , 

Datta Mandir , 
Balaji Mandir , 

Ganesh 

Mandir , 

Shivaji 

across the road in front of 
Gavhule Complex to 
Gendulalji Rawapalai Sir's 
house to Ramesh Rawapalai 
Prakash Singh Raghuvanshi 
next to Rajesh Kirana Pratap 
Singh Babare's house to 
Crossing Nath Mandir Road , 
Devisingh Raghuvanshi's 
house to Ramkuvar 
Raghuvanshi's house across 
the road , Kala Maroti Mandir 
to Raju Banchare's house 
across the road , Misal's 
house 
across Subhash 
Chowk Road , Saindkha 
Inamdar's house to Ramesh 
Verma , Prakash Baheti's 
house . 

Nagar , 

Dhangar 
Pura , Super 
Colony 


7 Population 

Total 2985 
SC - 130 

ST - 22 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

East : 

Ramesh Verma , Prakash 
Baheti , Next Lane 
Mahamune House to 
Govindram Baheti House 
across Road to Shripad 
Jahagirdar . 

South 

Survey No. 182 , 183 and 184 
upto 

West 

From Survey No. 184 to Sur 
vey No. 185 , 187 , 
across 
Pusad State Highway to Sur 
vey No. 207 , 206 and across 
Zholebaba Timber Mart Road 
Naresh Gotarkar Mutton 
Shop to Pohekar flour mill 
and in front of the old Balaji 
Talkies on the bank of the 
nallah . Crossing Virendrasinh 
Thakur's house to Raju 
Girdhar's house across the 
road in front Vasant 
Electricals shop to Misal 
Steel Home Ramzan Shah's 
house to Saeedkha Ibrahim 
Inamdar's hotel . 

8 Population 

8 - A Location : Babre North From Vijay Devisingh 

8 - B 

Lay Out , 

Ganesh 

Total 2941 
SC - 775 
ST - 80 

Mandir . 

Rathod's house to Subhash 
Thackeray's house to Akola 
Chowk . From Janata Bank to 
Devisingh Raghuvanshi's 
shop . 

Shriram 

Nagar , Krida 

Sankul , 

East : 

From Mahendra Singh 
Rajodia's house to Balwant 

Nagar 

Parishad 

Building , 

Singh Raghuvanshi 
Yogesh Singh Raghuvanshi . 
Post office premises . 

Janata Bank , 

Post Office , 

South From Post Office Premises 

Tehsil Office , 

Court , Water 

Supply Tank , 

Shet Survey No. 217/2 to 
Buldhana Urban Bank . 
Tehsil Rest House , Jamb 
Road , Mahatma Phule 
Chowk . 

Bhau Nagar , 
Sambhaji 
Nagar , 
Sanjivani 

West : 

Housing 
Society 

From Mahatma Phule Chowk 
Namdev Honaji Chavan to 
Vivek Muralidhar Nakade's 
house to Bablu Gawande's 
house to Vijay Devisingh 
Rathod's house . 

9 - A Location : 

9 Population 
Total 2919 
SC - 497 

9 - B 

North Kharedi - Vikri Sangh to 
Kishore Ingle Southside Ram 
Mahakal , Govind General 
Store across the road from 
Nitin Savji to Mahatma 
Phule Chowk Jawahar Hous 
ing Society Shankar Lohia's 

ST - 199 


૧૬ 


Kharedi - Vikri 

Sangh , 

Kishore 
Ingle's House , 
Jio Tower , 


8 - A 

Scheduled 
Caste 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

Mahatma 

Phule Chowk , 

Jawahar 

Housing 
Society , Rural 
Hospital , Dr. 
Ambedkar 
Chowk , Police 
Station N. P. 
Marathi 

open plot across the open 
field of Homeguard , Dr. 
Babasaheb Ambedkar Chowk 
Road from Police Station to 
N. P. Marathi School No. 
across the road from Shaheed 
Bhagat Singh Chowk to Bank 
of Maharashtra . 

School No. 2 , 

From Bank of Maharashtra 
to Anant Nagalkar's shop 
across the road , from 
Deshidaru shop to Gotarkar's 
house across the road to the 

Shaheed 

Bhagat Singh 

Chowk , 

nalla of Mutton Market in 
Athavadi Bazaar . 

Rajdhani 

Guest House , 

South From the rear nala of Mutton 

Bank of 

Maharashtra , 

Athavadi 

Bazar , 

Shaneshwar 
Devesthan 
BSNL Office , 
Vadarpura 
Mangaldham , 

Gajanan 

Maharaj 

Temple , 

Hoodco 
Colony , Bus 
Stand , 

Sanskritik 

Bhavan , 

Market in Athavadi Bazaar to 
the bridge of Manora State 
Highway 
near Thakur 
Saran's farm , further to the 
Sufi Complex in the north , 
across the road on the west 
side of the lake area , Cross 
ing the road on the south 
side of Shaneshwar 
Devasthan Across the road 
from Veer Bhagat Singh 
Vyayam Shala to Abhay 
Sarjoshi's house next to 
Madhusudan Muda's house 
to Balaji Bishhayat Kendra to 
Ranjana Bonte House cross 
ing Road towards North BSNL 
Office , Sanjay Rathore's 
house to Prabhakar Jamkar's 
house Crossing the road from 
Gayabai Sonone's house to 
Vasantrao Naik Chowk near 
Warud road , Survey No. 219 
open ground to Crossing the 
road from Bus Stand to Gov 
ernment Tantraniketan to 
Sanskritik Kala Bhavan to 
Chandrakant Pakdhane's 
house , Madhav Mahakal 
Rameshwar Rathore's house 
to Eknath Rathod House , 
Sanjay Gotarkar House to 
Mangala Bure House in 
Vasant Gawande Layout to 
Rekha Motiram Tople's 
House n Ghule Layout . 

Ghule Layout , 
Harikrupa 
Society , 
Sanjay Hous 
ing Society , 
Vivekananda 
Housing 
Society , 
Bypass Road 

West Chetan Pawar , house across 
the road in front of Rekha 
Motiram Tople's house in 
Ghule Layout to Atmaram 
Chavan's house next to 
Manohar Wadekar's house 
crossing the road Next to the 


अ.- एक - अ -५ ( १५७३ ) . 


East : 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

house of Balasaheb Mahakal 
in Harikrupa Society to 
Tukaram Yeole's House , 
Across the road from Bharat 
Manvar's house to Naresh 
Pimpalwa's house across the 
road Ritesh Raghuvanshi's 
hoouse Next to Megha 
Waghmareche's Jio Tower 
across the road to Anil 
Bhasanli's House to Nitin 
Hivase's house across the 
road from Govind General 
Store to Ram Mahakal's 
house at Parshuram Chowk 
to Kishore Ingle's house to 
Kharde - Vikri Sangh . 

10 Population 

10 - A Location : 

North Jadhav Hair Salon 
on 
Washim State Road to 
Shivkrupa 

10 - B 

Total 4531 
SC - 1489 

Rewiding , 

ST - 186 

Raghunath Pathade's House 
to Mukesh Pathade's House 
Next Sajjan Singh Yesa 
Pawar Across Varud Road 
From Mahadev Ingle's Flour 
Mill to Subhash Jhanjhad's 
house , Gajanan Dhamne's 
house across the road near 
Nala , Dasharath Belkhede's 
( Talathi's ) house across 
Phulare Complex Road , 
Shripad Jahagirdar's house 
to Vishwashanti Housing 
Society across the road Mo. 
Taher Mo. Yakub's house to 
Dr. Jamai Dispensary , up to 
Asha Bikaner . 

Asha Bikaner to Mirza Hard 
ware , Ajmer Welding Works 
Next to Tuba Hospital , 
Manora National Highway 
Nala Across Abdul Rahim's 
Service Center to Manora 
National Road Survey No. 
207 , Further Survey of 
Umesh Lande's farm Survey 
241 by way of Hindu 
Samshanbhumi 
on the 
South to Survey No. 194 up 
to Nagar Parishad boundary 
by Warud road . 

Survey No. 194 up to Nagar 
Parishad boundary by Warud 
road to Survey No. 195 cross 
ing the Road to Survey No. 
196 to The City Boundary 


१८ 


Yashwantrao 
Chavan 
Educational 
Complex , 
Nath 

Vidyalaya , 
Ashoknagar , 
Mangaldham , 
Colony 
Behind 

Santoshimata 

Mandir , Sant 

Gadge Baba 

Vidyalaya , 

Avinash 

Vidyalaya , 
Chhatrapati 
Shivaji 
Maharaj 

Statue Pre 

mises , Tuba 

Hospital , 

Ajmera 

Welding 

Works , 

Vasnatrao 

Naik Chowk , 

Phulare 

Complex , 

Shankar 

Jalambe 

Layout , 

Parvatabai 

Naik Girls 

School , Study 

Convent , 

Kanhoba 
Bahuudeshiy 
Sanstha 


East : 


South 


: 


10 - A 

Scheduled 

Caste 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE - Contd . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

back side of Yashwantrao 
Chavan Institute area Sur 
vey No. 197 . 

West : 

From Yashwantrao Chavan 
Vidyalaya Premises to 
Nandlal Manvar's House 
Next to Manohar Bhad's 
House to Kale Layout to Cross 
the road to Yashwantrao 
Educational Complex , next to 
Nath Vidyalaya , Mauli Motors 
to Jarinabi Sheikh Hameed's 
cutlery shop Across the road 
from Sunanda Kamble's 
house to Nala 
across 
Sivakrupa Servising Center 
to Jadhav Hair Salon . 

Washim : 

SHANMUGARAJAN S. ( I.A.S. ) , 
Collector , 
Washim . 

Dated the 6th June 2022 . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


१ ९ 


